समग्र शिक्षा योजनेंतर्गत सन २०२१-२२ या 
वर्षाचा अनुसूचित जाती (SCP) उप योजनेचा 
अवितरीत निधी (राज्य हिस्सा) वितरीत 
करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसएसए-२०२०/प्र.क्र.१११ भाग-२/एस.डी-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: १५ जुले, २०२२ 


) वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक ६.४.२०२१ 
) वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक २४/६/२०२१ 
३) वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक २९/७/२०२१ 
) 
) 


वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक 9.3.2022 

केंद्र शासन, शिक्षण मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे आदेशा क्रमांक: F. No-7-4/2021-IS-12 (SC), 

दि.२८.३.२०२२ (तीन आदेडश) 

६) राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांचे पत्र क्र. 
मप्राशिप/ळेखा-२/15 Ist/Ele, Sec, TE/Rec, Non Rec/(SAP, GEN, SC, ST) निधी 
मागणी/ २०२१-२२/९८९, दिनांक २९.३.२०२२ 

७ शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र.बीजीटी-२०२१/प्र.क्र.३६/ 
अर्थसंकल्प (विघयो), दि.३१.३.२०२२ 

८) शालेय शिक्षण विभागाचा शासन निर्णय क्र. एसएसए-२०२०/प्र.क्र.१११ भाग-२/एस.डी-१, 
दिनांक ३१.३.२०२२ 

९) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०२२/प्र. क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक ४.४.२०२२ 

१०) प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग यांचे अ.शा. पत्र क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र. ४३/अर्थ-३, 
दिनांक ५.४.२०२२ 

११) सामाजिक न्याय विभागाचा झासन निर्णय क्र. बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.४९/अर्थसंकल्प 

(विघयो), दिनांक १५.७.२०२२ 


प्रस्तावना :- 

राज्य प्रकल्प संचाळक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांनी समग्र शिक्षांतर्गत 
प्राथमिक शिक्षणाच्या कार्यक्रमासाठी केंद्र हिस्सा व राज्य हिस्सा निधी वितरीत करण्याचा प्रस्ताव 
उपरोत संदर्भ क्र. ६ येथील पत्रान्वये शासनास सादर केला होता. 


२. wo शिक्षा (प्राथमिक शिक्षण) योजनेसाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या हिळ्याचे प्रमाण 
(HERTS) ६०:४० असे आहे. केंद्र शासनाने दिनांक २८.३.२०२२ रोजीच्या आदेशान्वये अनुसूचित 
जाती उपयोजना (SCP) हिळ्ऱ्यासाठी रू. ४९,१९,७९,०००/- इतका आवर्ती व रू. ६,०६,०६,०००/- 
इतका अनावर्ती निधी, असा एकूण रू. ५५,२५,८५,०००/- इतका निधी मंजूर केला आहे. सदर 
निधीच्या प्रमाणात समरूप राज्य हिळ्याचा रू. ३२,७९,८६,०००/- इतका निधी आवर्ती व 
रू. ४,०४,०४,०००/- इतका निधी अनावर्ती असा एकूण रू. ३६,८३,९०,०००/- इतका येतो. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएसए-२०२०/प्र.क्र.१११ भाग-२/एस.डी-१ 


३. उपरोक्त निधीपैको केद्र शासनामार्फत प्राप्त एकूण रू. ५५,२५,८५,०००/- तसेच एकूण 
रू. ३६,८३,९०,०००/- इतक्या राज्य हिळ्यापैकी रू. १८,३३,२६,६६७/- एवढा निधी संदर्भ- ८ 
येथील शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आला आहे. तथापि, एकूण राज्य हिळछ्यापैकी उर्वरीत 
रू. १८,५०, ६३,३३३ /- एवढा निधी वितरीत करणे शिल्लक आहे. 


४. वित्त विभागाने उर्वरीत रू. १८,५०,६३,३३३ /- एवढा निधी वितरीत करण्यास दिलेल्या 
मान्यतेस अनुसरून सदरचा निधी वितरीत व खर्च करण्यास सामाजिक न्याय विभागाने संदर्भ- ११ 
येथील दिनांक १५.७.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता दिली आहे. त्यानुषंगाने 
रू. १८,५०, ६३,३३३ /- एवढा निधी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून 
वितरीत करण्याची बाब वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन [नर्णय:- निर्णय:- 

समग्र शिक्षांतर्गत प्राथमिक शिक्षणासाठी उपलब्ध करुन दिलेला राज्य हिऊ्यामधील सन 
२०२१-२२ या वर्षाचा अवितरीत निधी खालील विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे राज्य प्रकल्प 
संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांच्याकडे समग्र शिक्षा कार्यक्रमाच्या (प्राथमिक 
शिक्षण) च्या अंमलबजावणीसाठी या आदेशान्वये वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
पुढील तक्त्यातील स्तंभ क्र. ४ येथील वितरीत करावयाची तरतूद स्तंभ क्र. २ येथील 
लेखाशिर्षाकरिता मंजूर असलेल्या तरतूदीतून खर्च करण्यात यावी. 


क्र. लेखाशिर्ष सन २०२२-२३ या वर्षात वितरीत करावयाची तरतूद 
अर्थसंकल्पिय तरतूद 
ha | 2 3 a ee 


"मागणी क्रमांक एन-३, २२०२, रु.१२०.०८ कोटी रु.१८,५०,६३,३३३/- 
सर्वसाधारण शिक्षण, (०१)प्राथमिक 
शिक्षण,  ७८९-अनुसूचित जाती 
उपयोजना, (०१ अनुसूचित जाती 
उपयोजनांतर्गत योजना, (०१) (०४) 
समग्र शिक्षा अभियान (राज्य हिस्सा ४० 
टक्के), ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) 
(२२०२1७५५)" 


एकूण | रु.१८,५०,६३,३३३/- 


(रु. अठरा कोटी पन्नास लाख त्रेसष्ठ हजार Gaal तेहत्तीस फक्त) 


२. वित्त विभागाच्या शासन निर्णय/परिपत्रक दिनांक ४.४.२०२२ मध्ये नमूद केलेल्या सर्व 
बाबींची पूर्तता होत आहे. 

३. सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत केळेला निधी केंद्र शासनाचे दि. २८.३.२०२२ रोजीच्या 
आदेशामध्ये दिलेल्या निदेशानुसार व सन २०२१-२२ च्या वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजपत्रक 
प्रकल्प मान्यता मंडळाने (PAB) मंजूर केलेल्या समग्र शिक्षा अंतर्गत प्राथमिक शिक्षणाच्या चाळू 
योजनांच्या आवर्ती बाबीसाठी खर्च करावा. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएसए-२०२०/प्र.क्र.१११ भाग-२/एस.डी-१ 
४. अनुसूचित जाती उपयोजना या लेखाशिर्षाखाली मंजूर केलेला निधी अनुसूचित जाती व 
नवबौध्द घटकातील लाभार्थ्यासाठीच खर्च करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


५. खर्चसिंबंधीच्या सध्याच्या शासकीय धोरणास अनुसरुन मंजूर आराखड्यानुसार याच वर्षात 
सदर निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून झालेल्या 
खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय /उपलेखाशिर्षनिहाय तसेच साध्य झालेले भौतिक उद्िष्टनिहाय 
माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र, संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी यांनी आयुक्‍त, समाजकल्याण, 
संबंधित प्रादेशिक उप आयुक्‍त, समाजकल्याण, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व शाळेय 
शिक्षण विभाग यांना प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवणेबाबत दक्षता घ्यावी. 


६. सदर खर्च वित्त विभागाच्या शासन निर्णय/परिपत्रक दिनांक ४.४.२०२२ व दिनांक 
५.४.२०२२ अन्वये दिलेल्या सूचनांनुसार करण्यात यावा. सदर निधी आहरीत करुन वितरीत 
करण्यासाठी अवर सचिव / कक्ष अधिकारी (लेखा शाखा), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, 
यांना "आहरण व संवितरण अधिकारी" तर सह सचिव/ उप सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, 
मंत्रालय यांना "नियंत्रक अधिकारी" म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. संबंधित आहरण व संवितरण 
अधिकारी यांनी निधी कोषागारातून आहरित करुन निधी समग्र शिक्षा योजनेच्या बँक खात्यात जमा 
करावा. 


७. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाचे शासन निर्णय/परिपत्रक दिनांक ४.४.२०२२ व दिनांक 
५.४.२०२२ अन्वये तसेच सामाजिक न्याय विभागाचा, शासन निर्णय दि. १५.७.२०२२ अन्वये व वित्त 
विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. ६९२/व्यय-१४, दिनांक १५.७.२०२२ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस 
अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०७१५१५०८१३१९२१ असा आहे. सदर 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SANTOSH UMESHRAO GAIKWAD 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 

S A N TO S H U M E S H RA O EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=1d60828c41033ab1 da6d64ef17879745d578b334c05c1e81 
51ef933f134060bc, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


GAIKWAD य्य याच 
(संतोष गायकवाड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२) मा. मंत्री (शाळेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव 
३) मा. राज्यमंत्री (शाळेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव 
४) सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


५) अपर मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएसए-२०२०/प्र.क्र.१११ भाग- २/एस.डी- q 
६) आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
७) राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नीरोड, मुंबई 
८) आयुक्‍त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
९) महाळेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १/२ मुंबई, नागपूर 
१०) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर 
११) संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई - ६३ 
१२) सर्व वरिष्ठ लेखा परीक्षक (शिक्षण विभाग) 
१३) अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


१४) सहसचिव/ उप सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

वित्त विभाग(व्यय-१४ / अर्थसंकल्प शाखा), मंत्रालय, मुंबई 

कक्ष अधिकारी, लेखा शाखा, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, अर्थसंकल्प शाखा, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई 

१८) निवड नस्ती (एस.डी.१ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


